महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळास 
सवलतीच्या मूल्यांच्या प्रतिपूर्तीपोटी प्रवासी 
करातून पुस्तकी समायोजन करण्याबाबत.... 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः एसटीसी-१०१३/प्र.क्र.-७४६/परि-१ 
जागतिक व्यापार केंद्र, कफ परेड, मुंबई - ४०० ००५ 
दिनांक : १८ नोव्हेंबर, २०१३ 


वाचा :- 
१) शासन निर्णय, गृह विभाग क्रमांक एसटीसी ३४००/६३१/सीआर ३१/परि-१, दिनांक २० 
जून, २०००. 
शासन निर्णय क्रमांक: एसटीसी-०६१३/प्र.क्र.--४६१/परि-१, 
दिनांक : १९ जुलै, २०१३. 
उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, म.रा.मा.प.महामंडळ यांचे पत्र 
क्र. राप/लेखा/नोंदणी/सवलत १३-१४/३१९५, दि. ०५.१०.२०१३ चे पत्र. 


प्रस्तावना :- 

महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाला प्रवासी कराची रक्‍कम १७.५ टक्के या दराने 
शासनास अदा करावी लागते. महामंडळाने प्रवासी कराच्या १२.०० टक्के प्रमाणे येणारी प्रवासी कराची 
रक्‍कम शासनास अदा करावी व उर्वरित ५.५ टक्के दराने येणारी रक्‍कम भांडवली अंडादानाच्या 
स्वरुपात महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळास देण्यात यावी, असे आदेश गृह विभाग शासन 
निर्णय, क्र.एसटीसी ३४००/६३१/सीआर-३१/परि-१, दि.२०.६.२००० अन्वये निर्गमित करण्यात आले 
आहेत. 

शासनास प्राप्त होणारा १२% प्रवासी कर व महामंडळास विविध सवलत मूल्याची प्रतिपूर्तीपोटी 
दयावयाची रक्‍कम यांचे पुस्तकी समायोजन करण्यात येते. सवलतीचे मूल्य उपलब्ध प्रवासी करारापेक्षा 
जास्त असल्यामुळे प्रतिवर्षी सवलतीच्या मुल्यांची संपूर्ण रक्‍कम प्रवासी करातून समायोजित होत नाही. 
काही रक्‍कम असमायोजित राहते व त्यामध्ये प्रतिवर्षी वाढ होत आहे. दिनांक ३१ मार्च, 2093 रोजी 
सवलतीचे एकूण असमायोजित मूल्य रु. १५२५.७० कोटी इतके आहे. प्रवासी सवलत मूल्यापोटी सन 
२०१३-१४ मध्ये उपलब्ध तरतूदीतून रु. १९६,३२,८८,७५५/- पुस्तकी समायोजनाद्वारे उपरोक्त H.2 
येथील शासन निर्णयान्वये समायोजित करण्यात आले आहेत. आता महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन 
महामंडळाने उपरोक्‍त क्र.३ अन्वये रु.२८३,७६,४६,८४६/- (GMa त्र्याऐंशी कोटी शाहात्तर लाख 
TAS हजार आठशे sasha) इतकी रक्‍कम पुस्तकी समायोजनाद्वारे प्रवासी सवलत मूल्य 
प्रतिपूर्तीसाठी उपलब्ध करुन देण्याबाबत शासनाकडे मागणी केली आहे. 


२ 


— 


3 


— 


शासन निर्णय क्रमांकः एसटीसी-१०१३/प्र.क्र.-७४६/परि-१ दिनांक : १८ नोव्हेंबर, २०१३ 


शासन निर्णय :- 

महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळास विविध सवलत मूल्याच्या प्रतिपूर्तीपोटी सन २०१३- 
१४ या आर्थिक वर्षासाठी मंजूर रु.१२०८.३२ कोटी मधील शिल्लक तरतूदीतून रु.२८३,७६,४६,८४६/- 
(दोनशो त्र्याऐंशी कोटी शहात्तर लाख शेचाळीस हजार आठशे ]ोेचाळीस) इतकी रक्‍कम पुस्तकी 
समायोजनेद्वारे प्रवासी सवलत मूल्यांच्या प्रतिपूर्तीसाठी महामंडळास अदा करण्यास मंजूरी देण्यात येत 
आहे. 


२. वरील खर्च मागणी क्रमांक "बी-३, लेखाशिर्ष २०४१, वाहनांवरील कर, (00) ००१, 
संचाळन व प्रशासन, (०१) परिवहन आयुक्‍्त- (०१) (०१) आस्थापना -परिवहन आयुक्‍त-योजनेतर 
(दत्तमत्त), (२०४१ ००१८)" ३३-अर्थसहाय्य या खाली खर्च दर्शवून ही रक्‍कम ००४२- मालावरील व 
उतारुंवरील कर, १०६ करवसूली (००४२ ००६२) (०१) (०२) उतारुंवरील करापासून मिळालेल्या जमा 
रकमा" या लेखाशीर्षाखाली महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाकडून प्रवासी करापोटी जमा 
दर्शवून, पुस्तकी समायोजित करण्यात यावा. 

३. वरीलप्रमाणे कार्यवाही करण्यास परिवहन आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांना 
प्राधिकृत करण्यात येत आहे. 

४. हा शासन निर्णय वित्त विभागाने त्यांच्या अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक ४२२/१३/व्यय ८, 
दिनांक २४/१०/२०१३ अन्वये दिलेल्या सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 

च. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या =www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१३१११८१२४२१२८२२९ असा आहे. 
हा आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Vivek 


V j V & k Ashok Daingade 
DN: CN = Vivek Ashok 
Daingade, C = IN, S= 
As h 0 k Maharashtra, O = 
Government Of Maharashtra, 
OU = Home 


D ain g a d QQ __ Date: 2013.11.18 12:47:48 


+05'30" 
(वि. अ. दाईंगडे) 
कार्यासन अधिकारी, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 


महाळेखापाल 9/2 (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र, मुंबई / नागपूर 
महालेखापाल (वाणिज्यिक लेखा परिक्षा), मुंबई, 

परिवहन आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 

उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ, मुंबई 


Cc Av AD  -5 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः एसटीसी-१०१३/प्र.क्र.-७४६/परि-१ दिनांक : १८ नोव्हेंबर, २०१३ 


५. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

६. निवासी/ लेखा परीक्षा अधिकारी, वांद्रे (Ga), मुंबई Yoo ०५१ 

७. वित्तिय सल्लागार व मुख्य लेखा अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ, मुंबई 
८. वित्त विभाग (व्यय -८/साऊ अर्थसंकल्प-१०/अर्थोपाय), मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 

९. गृह विभाग (बीयुडी-१/बीयुडी-२/परिवहन-३/परिवहन-४), मंत्रालय, मुंबई 
१०.निवडनस्ती. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


